राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा 
घेण्यासाठी श्री. विवेक पंडीत, माजी 
विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत केलेल्या समितीमध्ये सदस्याचा 
समावेश करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-२)/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५ जुले, २०१९ 


संदर्भ- 
१.शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.०१/का-६, 
दि. २८ जानेवारी, २०१९. 
२. शासन पत्र, क्रमांक क्र.आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१/का.०९, दि. १२ मार्च, २०१९ अन्वये निर्गमित केलेले 

दि. २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या बैठकिचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना : 

राज्यात आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात 
आतापर्यंत कशाप्रकारे परिणाम झालेला आहे, त्यांच्या जीवनमानात अमुलाग्र बदल घडून आणण्यासाठी 
कोणत्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविता येतील, याबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी श्री.विवेक 
पंडीत, माजी विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची आढावा समिती संदर्भ क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. 
२. सदर समितीची प्रथम बैठक दि.२१.०२.२०१९ रोजी, मंत्रालय, मुंबई येथे पार पडली. सदर बैठकीत 
आदिवासी बांधंवाकरिता स्थानिक रोजगार उपलब्धतेसाठी शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे 
व्हावी याकरीता आढावा समितीत १) प्रधान सचिव, कृषी विभाग, २) आयुक्‍त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व ३)प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचा 
सदस्य म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच श्री. जगदीश पाटील, सेवा निवृत्त विभागीय 
आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचा पारधी समाजाच्या समस्यांचा व डॉ. के. आर. सोनपूरे यांना विदर्भातील दुर्गम 
भागातील आदिवासी समाजाच्या आरोग्याबाबतचा अनुभव आहे. त्यांच्या अनुभवांचा उपयोग राज्यस्तरीय 
आढावा समितीला होवू शकतो. यास्तव त्यांची सदर समिती मध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

श्री.विवेक पंडीत, माजी विधानसभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत आढावा समितीमध्ये आता १) प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय,मुंबई, २) आयुक्‍त, 
महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर व ३) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. तर १) श्री. जगदिश पाटील, सेवा 
निवृत्त, विभागिय आयुक्‍त व डॉ. के. आर सोनपुरे, सदस्य सचिव, मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहायता कक्ष यांची विशोष 
निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-२)/का.०९ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७२५१५०५०२३७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e. Digitally signed by Waje Prakash Vijay 
Wa e p | a ka S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 1 40fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad75264 


16132cf28f14776, 
serialNumber=400892e5e82479e4f3c8cf46538dc917b7071e979796d 


Vijay 0100 ण 
(प्रकाशा वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास,मंत्रालय,मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय,मुंबई. 
५) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री,मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ,मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई. 

मा.श्री.विवेक पंडीत,अध्यक्ष,आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती,मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१०) प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव(वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) ,नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१४) प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१५) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१६) मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१७) प्रधान सचिव,माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव,पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग,मंत्राळय ,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(२ S&S mM 


vo 


29) प्रधान सचिव ,अन्न नागरी पुरवठा विभाग,मंत्रालय मुंबई. 

२२) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२३) प्रधान सचिव,ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२४) सचिव ,महिला व बालविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२५ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२६) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२७ आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 

QE) ATE, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 

२९) श्री. जगदिश पाटील, सेवा निवृत्त विभागिय आयुक्‍त 

३० डॉ. के. आर सोनपुरे, सदस्य सचिव, मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहायता कक्ष 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-२)/का.०९ 


३१ महा संचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 

३२) व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य जीवनउन्नत अभियान(॥॥58॥_॥/) 
३३) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

३४) सर्व विभागीय आयुक्त. 

34) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

३६) सर्व जिल्हाधिकारी. 

३७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

३८) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका. 

३९) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

go) सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बालविकास विभाग. 
४१) सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
४२) सर्व महिला व बालविकास अधिकारी(जिल्हा परिषद) 

४३) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) 

४४) सर्व मुख्याधिकारी,नगरपालिका. 

४५) महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
४६) महासंचालक,राजमाता जिजाऊ माता बालआरोग्य व पोषण Aa, Aas. 
४७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४८) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५०) आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

५१) निवडनस्ती कार्यासन-९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


